सन २०१९-२० करिता विशेष केंद्रीय सहाय्य 
योजने अंतर्गत मंजुर An Assessment of 
Budgetary Plans and Processes :- Tribal 
Development Department, Government 
of Maharashtra या योजनेच्या मार्गदर्शक 
तत्वांना मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २५/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ११/०९/२०१९ 

संदर्भ- 

१.जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.5.॥०.११०१५/०१/२०१९-९७॥8॥8,दि.११/०३/२०१९ 

२. जनजाती कार्य मंत्राळय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र F.No.919094/09(98)/2098-TSP, fe. १५/०७/२०१९ 

व दि.२६.०८.२०१९ 

३.आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र.६३/ का.१९, दिनांक ०५/०८/२०१९ व 

दि.३१.०८.२०१९ 
प्रस्तावना- 

केंद्र शासनाकडून विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (4) 

अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान होत असते. या 
योजनाअंतर्गत प्राप्त होणा-या अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्याबाबत प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्रकल्प 
कार्यालय, अशासकीय/ सामाजिक /खाजगी नामवंत संस्था यांना आदिवासी विकास विभागाकडून आवाहन 
करण्यात आलेले होते. यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची सविस्तर छाननी करून निवडक प्रस्ताव मा.मुख्य 
सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीकडे सादर करण्यात आळे. सदर निवडक प्रस्तावांमध्ये 
KOAN Advisory group Ltd. यांच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव मुख्यत्वे आदिवासी विकास 
विभागाकडुन वितरित करण्यात येणा-या निधीचे योजनानिहाय विश्लेषण करुन भविष्यातील निधी 


वितरणासाठी सविस्तर नियोजन करणे याबाबत आहे. 

२. आदिवासी विकास विभागामार्फ़त वितरीत करण्यात येणा-या निधीचे योजनानिहाय विश्लेषण 
करण्याच्या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागाने मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समिती व 
शासनाच्या मान्यतेने जनजाती कार्य मंत्रालय,भारत सरकार समोर “An Assessment of Budgetary 
Plans and Processes: Tribal Development Department, Government of Maharashtra ” ही 
योजना प्रस्तावित केळी. जनजाती कार्य मंत्रालयाने दिनांक १२.०२.२०१९ रोजी आयोजीत केलेल्या Project 
Appraisal Committee (PAC) बैठकीमध्ये सदर योजना सन २०१९-२० करिता राबविण्यासाठी विठोष केंद्रीय 


सहाय्य अंतर्गत एकूण ४५.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास संदर्भादिन पत्र क्र १.अन्वये मंजुरी दिलेली 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २५/का-१९ 


आहे.सदर निधी संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.३ अन्वये आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक यांना वितरित 


करण्यात आलेला आहे. 


३. KOAN Advisory Group ही संस्था आर्थिक, न्यायिक, गुंतवणुक क्षेत्रामध्ये ग्राहकांच्या 
मागणीनुसार संशोधन, सल्ला देणारी एक अग्रगण्य संस्था आहे. KOAN एंडव्हाजरी ही संस्था गुणवत्ता व 
परिणाम यासाठी ओळखली जाते. संस्थेस भारत सरकार व विविध राज्य सरकार यांच्या विविध विभागांसोबत 
तसेच इतर अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संस्थाबरोबर धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता माहितीचे शास्त्रीय 


विश्लेषण करण्याचा अनुभव आहे. 


४. आदिवासी विकास विभागाकडुन आदिवासी समाजाच्या कल्याणाकरिता विविध योजना राबविल्या 
जातात. सदर योजना राज्यस्तरावरुन आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिक, 
सर्व अपर आयुक्त, सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय तसेच राज्यशासनाच्या इतर 
विभागामार्फ़त राबविल्या जातात. या योजना राबविण्याकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फ़त सर्व 
अंमलबजावणी यंत्रणांना निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. हा निधी विविध विभागामार्फ़त वापरात आणला 
जात असल्याने सदर निधी वापराच्या दृष्टीने योजनांची पुनरावृत्ती होऊ न देता निधीचा योग्य वापर व्हावा 
याकरिता शासनाकडुन वितरीत निधीचे क्षेत्रनिहाय विश्लेषण करुन भविष्यातील निधी वितरणाकरीता नियोजन 
करण्याबाबत हा प्रस्ताव आहे. सबब, या क्षेत्रामध्ये कामाचा अनुभव असलेल्या KOAN Advisory Group 
संस्थेमार्फत विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत मंजूर “An Assessment of Budgetary Plans and Processes: 
Tribal Development Department, Government of Maharashtra ” ही योजना राबविण्याबाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचनांना मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 

शासन निर्णय- 


आदिवासी विकास विभागामार्फ़त वितरीत करण्यात येणा-या निधीचे क्षेत्रनिहाय विश्ळेषण करून 
नियोजन करणे या कार्यक्रमार्तंगत “An Assessment of Budgetary Plans and Processes: Tribal 
Development Department, Government of Maharashtra” ही योजना आदिवासी विकास विभाग व 
KOAN Advisory Group यांच्यामार्फत संयुक्तपणे राबविण्यासाठी एकुण रु.४५.०० लक्ष किंमतीच्या 
अंमलबजावणी मार्गदर्शक सूचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक-१ नुसार मंजूरी 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत 
त्वरीत कार्यवाही आयुक्‍त, आदिवासी विकास ,नाशिक यांनी करावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक 
व भौतिक अहवालासह झासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २५/का-१९ 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९११२०२३१८११२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 
१ 


Mm SF KC ww A 


9 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


“2 


Santosh Shivaji 


ra, 
Bafc24f58a5534a9d127 Ife 


258a564b0, 


serialNumber=b8ee8 19ccc335cea98640b72c6367 1dd013899d3601f09ce4 
a h a V 340e1741652a0, cn: sh Shivaj Vv 


Date: 2019.09.16 16:37:43 +05'30 


संतोष जाधव) 
कार्यासन अधिकारी 


मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. प्रधान सचिव,आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 

AYIA, SMART विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 

सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक, अमरावती , नागपुर व ठाणे . 

सर्व ,प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

प्रतिनिधी, KOAN Advisory 


१०) संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
११) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २५/का-१९ 


परिशिष्ट क्र. १ 
ia योजनेचे नाव | An Assessment of Budgetary Plans and Processes: Tribal Development 
Department, Government of Maharashtra 
२. | योजनेचे आदिवासी लोकसंख्या एकवटलेले ६ जिल्हे. 
प्रस्तावित क्षेत्र 
३. | वित्तीय तरतुद | सन २०१९-२० करिता विशेष केंद्रिय सहाय्य योजनेतर्गत मंजुर रू.४५.०० लक्ष निधी 
४. योजना KOAN Advisory group Ltd. 
राबविणारी 
यंत्रणा 
५. | नियंत्रण आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक 
अधिकारी 
६. | योजनेचा उद्देश | आदिवासी विकास विभागाकडून वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीचे क्षेत्र निहाय विश्लेषण 
करुन भविष्यातील निधी वितरणासाठी माहितीची उपलब्धता करणे व अहवाल सादर 
करणे. 
७. । योजनेचा निधीचा प्रथम हफ्ता वितरित केल्यापासून ३२ आठवडे 
कालावधी 
८. । योजना १. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने KOAN ही संस्था अमलबजावणी यंत्रणा 
अंमलबजावणी म्हणून कामकाज करेल. 
ची कार्यपध्दती | २. मंजुर तरतुदीच्या मर्यादेत प्रकल्पाच्या खर्चाचा avait व अंमलबजावणी वेळापत्रक 
हे आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास,नाशिक यांनी अंमलबजावणी यंत्रणेसोबत 
विचारविनिमय करून अंतिम करावे. 

३. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सर्वे करण्यासाठी राज्यातील आदिवासी 
लोकसंख्या एकवटलेल्या ६ जिल्हयांची निवड केळी जाईल. सदर निवड ही 
अंमलबजावणी यंत्रणेनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांच्या मदतीने करावी. 

४. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने निवडल्या गेलेल्या जिल्ह्यांमधून 
संशोधनासाठी आदिवासी कुटुंबे (ST), अनुसूचीत जाती (Sc), इतर मागासवर्गीय 
(OBC) कुटुंबांची निवड केली जाईल. गावांची निवड व कुटुंबांची निवड ही 
अमलबजावणी यंत्रणा व आयुक्‍त, आदिवासी विकास हे सबंधित प्रकल्प अधिकारी 
यांच्या मदतीने करतील. 

५. ही योजना राबविण्याबाबत आदिवासी विकास विभाग व KOAN Advisory group 
यांच्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून वितरीत करण्यात 
येणाऱ्या निधीचे क्षेत्रनिहाय विश्लेषण करणेबाबत करार झाला आहे. 

६. KOAN Advisory group ही संस्था महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास 


विभागाकडून अनुसुचित जमातीच्या कल्याणकरीता राबविण्यात येणाऱ्या विविध 
योजनांकरीता वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीचे विश्लेषण करून भविष्यातील निधी 
वितरणाकरीता शासनास माहितीची (डेटाबेस) उपलब्धता करून देईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २५/का-१९ 


७. योजना ३२ आठवड्याच्या काळावधीकरीता राबविण्यात येईल. २४ आठवड्याचा 
कालावधी कार्यपुर्ततेकरीताखालील प्रमाणे विभागण्यात येत आहे. 

अ.क्र. | बाब कालावधी 

धि न MIS वरिल माहितीचे संकलन आठवडा क्र. १,२. 

२. । ५5 वरिल माहितीचे कार्यात्मक वितरण आठवडा क्र. ३,४,५,६, 

३. | राज्यशासनाचे इतर विभाग व इतर | आठवडा क्र. ६,७,८,९ 

राज्यातील आदिवासी विभागांचे निधी 

वितरणाचे विश्लेषण 

४. ।कार्यात्मक वितरणाकरीता 

निर्देशकांबाबत संशोधन 

५. | साध्य निर्देाकांकरीता माहितीचे संकलन 

सर्वेक्षण, मुलाखती आयोजन करणे 

७. | कार्यात्मक वितरणाचे साध्य निर्देशाकांसोबत 

तुलना 

८. । प्रभाव प्रक्रिया व कार्यकारी मुल्यांकन करणे 


साध्य आठवडा क्र. ८,९,१०,११ 


आठवडा क्र.११,१२,१३,१४ 
आठवडाक्र. ११,१२,१३,१४ 
आठवडा क्र. १५,१६ 


आठवडा क्र. 
१५,१६,१७,१८,१९,२० 
आठवडा क्र. १८,१९,२०,२१ 
आठवडा क्र.२१,२२,२३,२४ 
आठवडा क्र.२४ ते ३२ 


९. | नियंत्रणव मुल्यांकन आराखडा तयार करणे 
pao | ० _ | प्रारूप अहवाल तयार करणे 

| ०. । प्रारूप अहवालावर चर्चासत्र व अंतिम 
अहवाल तयार करणे 


९. । सनियंत्रण व योजनेचे संनियंत्रण व मुल्यमापना करीता पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत 


मूल्यमापन आहे. 

समिती १.आयुक्‍्त,आदिवासी विकास,नाशिक - अध्यक्ष 
२. उपसचिव, अर्थसंकल्प शाखा (आ.वि.वि) - सदस्य 
३. सर्व अप्पर आयुक्‍त आदिवासी विकास -सदस्य 
8..KOAN संस्था , प्रतिनिधी - सदस्य 
५. नामनिर्देशित सछ़लागार 0()₹91,1131] centre - सदस्य 
६.उपायुक्त (वित्त) आयुक्तालय, नाशिक - सदस्य सचिव 


> योजनेच्या अंमळ बजावणीच्या अनुषंगाने करण्यात येणारे कार्य व त्याची प्रगती या 
बाबत अहवाल शासनास सादर करण्याची जबाबदारी उपरोक्त समितीस असतील 

> योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून उपरोक्त समितीची बैठक दर महिन्याला 
आयोजित करावी व सदर बैठकीमध्ये योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात यावा. तसेच 
योजना अंमबळजावणीमध्ये काही अडचणी असतीळ तर त्याबाबत आवऱ्यक ती 
कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २५/का-१९ 


। ७, 


निधी 
वितरणाचे टप्पे 


१) अंमलबजावणी संस्थेस Fu KOAN Advisory group यांना 
अंमलबजावणीच्या सुरवातीस कार्यारंभ आदेशासह प्रथम हफ्ता म्हणुन ५०% निधी वर्ग 
करण्यात यावा. 

२) प्रथम टप्याचा निधी वितरीत केल्यानंतर १२ आठवडयांनी आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास , नाशिक यांच्या कडून झालेल्या कामाचा आढावा घेण्यात यावा. तदनंतर 
मुल्यमापनाच्या आधारावर ३०% निधी वितरीत करण्यात यावा. 

३) कार्य पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल सादर केल्यानंतर उर्वरीत २०% निधी 
वितरीत करण्यात यावा. 


| 0 


योजनेच्या 
अटी व शर्ती 


१. KOAN Advisory group यांनी शासनामार्फत गत किमान ५ वर्षात वितरीत केलेल्या 
निधीचे विश्लेषण करावे. 

२. अंमलबजावणी यंत्रणेने सामंजस्य करारामध्ये नमूद अटी व शर्तीनुसार कार्यावाही 
करणे बंधनकारक राहील. 

३. निधी वितरण तसेच इतर विश्लळेषणाकरीता KOAN Advisory group यांनी शासनाच्या 
अधिकृत माहितीचा उदा. BEAMS, IHDI, MHDI, आर्थिक सामाजिक जनगणना 
इत्यादी, विविध गैरशाशससकिय संस्थांच्या सर्वेक्षणांचा तसेच शासन व नियंत्रण कार्यालय 
यांनी सुचविलेल्या सविस्तर माहितीचा वापर करावा. 

४. KOAN Advisory group यांच्यामार्फत करण्यात येणा-या सर्वेक्षणाच्या 
कार्यपद्धतीबाबत नियंत्रक कार्यालय यांच्याशी चर्चा करुन अंतिम रुप देण्यात यावे. 

५. सदर कार्य विहित मुदतीत पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
आयुक्तालय नाशिक यांची राहील. 

६. सदर योजनेचा वेळोवेळी पूर्तता अहवाल, योजना पूर्ण झाल्यानंतरचा अहवाल KOAN 
Advisory group यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिक यांचे मार्फत 
शासनास सादर करावा. 

७. सदर योजनेचा विविध टप्प्यावरील पूर्तता अहवाळ, माहितीचे संकळन याबाबतच्या 
चित्रफिती, सादरीकरणाच्या प्रती (PPT) तसेच अन्य इतर कागदपत्रे शासनास सादर 
करावीत. 

८. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्यास अंमलबजावणीत काही 
बदल करण्याचा अधिकार समितीला राहील. 

९. योजनेच्या प्रगतीबाबत अहवाल वेळोवेळी CaS पोर्टल वर अपडेट करण्याची 
जबाबदारी अमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 


१२ 


योजनेची 
फ़लनिष्पती 


आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी वितरीत करताना KOAN Advisory group 
यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या विश्लेषणाचा (Data Base) आदिवासी उपयोजनेचे 
नियोजन करणे व अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेमध्ये सुसुत्रीकरण आणणे यासाठी धोरण 
ठरविण्यास मदत होईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


